अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने व 
तत्सम संस्था, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक 
सेवा गट-अ यांच्या बदली बाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन A क्रमांक : बदली-४३२०/प्र.क्र.४६/२०/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ ऑक्टोबर, २०२० 


संदर्भ : या विभागाचे समक्रमांकाचे शासन Beat दि.३० सप्टेंबर, २०२० 


शासन आदेशा : 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मंजूरीने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या सेवेतील 
खाली नमुद अधिव्याख्याता, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था यांची स्तंभ-४ नुसार बदलीने पदस्थापना 
करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र शासकीय अधिका-याचे नाव कार्यरत संस्था बदलीनंतरची अभिप्राय 
पदस्थापना 
विळा २ ३ a > अ ५ 
अधिव्याख्याता TGA 
१  । श्री. राहुल श्री. तुळजापूरकर शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
नागपूर पुणे 
अधिव्याख्याता रसायन शास्त्र 
२ | श्रीमती सुप्रिया संजय रोटे शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
रत्नागिरी कोल्हापूर 
अधिव्याख्याता स्वयंचल अभियांत्रिकी 
३ | श्री. प्रदिप गोविद गावडे शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
धुळे अवसरी 
अधिव्याख्याता, गणित 
४ | श्री. हरिश्वंद धर्मराज भोई शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
आर्वी सोलापूर 
५ | al. सचिन बापुराव येडे शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
मालवण पुणे 
अधिव्याख्याता, यंत्र अभियांत्रिकी 
६ । श्रीमती गुलनाज गफार मुजावर । शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
रत्नागिरी मिरज 
७ | atl. राहूल सुभाष सोळंके शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
पेण पुणे 
८ | श्री.विजयकुमार मोतीराम राठोड | शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकोय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
ठाणे नांदेड 
Q श्री. जयेंद्र ध्यानचंद धोटे शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
मालवण कोल्हापूर 
१० | श्री. राजेश रघुनाथ चौगले शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
धुळे कोल्हापूर 
११ | श्रीमती मनिषा लालासो पाटील । शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
उस्मानाबाद मिरज 


शासन आदेठा क्रमांकः बदली-४३२०/प्र.क्र.४६/२०/तांशि-७ 


अ.क्र शासकीय अधिका-याचे नाव कार्यरत संस्था बदलीनंतरची अभिप्राय 
पदस्थापना 
oa २ ३ Sa ae 4 
१२ | श्री. श्रीकांत जगन्नाथ गोराणे शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
नाशिक धुळे 
अधिव्याख्याता, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
93. श्रीमती पल्लवी रोहिदास सराफ । शासकीय तंत्रनिकेतन, =| शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
जळगांव नाशिक 
१४ | श्री. निरंजन हरिदास तेलंग शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
गडचिरोली नागपूर 
१५ | श्री. दिनेश किसन भंडारे शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
पेण पुणे 
१६ | श्री.किरणकुमार अंबाजीराव शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
कोळेकर कराड कोल्हापूर 
अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी 
१७ | श्रीमती मनिषा प्रशांत चतुर शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
मूर्तीजापूर अमरावती 
१८ | श्री. ओम शिवलाल चव्हाण शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
गोंदिया नांदेड 
अधिव्याख्याता, अणुविद्युत अभियांत्रिकी 
१९ | श्रीमती माधुरी नरेंद्र बावणे शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
यवतमाळ (नविन) नागपूर 
२० _ | श्रीमती मिनाक्षी प्र. देशपांडे शासकीय तंत्रनिकेतन, | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
रत्नागिरी ठाणे 
२१ | श्री. गणेश घनऱ्याम वैष्णव पु.ला.शासकीय शासकोय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
तंत्रनिकेतन, लातूर औरंगाबाद 
२२ | श्री. श्रीधर लक्ष्मणराव थोरात शासकीय तंत्रनिकेतन, |। पु.ला.शासकीय विनंती बदली 
विक्रमगड तंत्रनिकेतन, लातूर 
२३ | श्री. मधुसुदन बाबाजी रामटेके । शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
रत्नागिरी गडचिरोली 
अधिव्याख्याता, संगणक अभियांत्रिकी 
२४ | श्रीमती ललिता सुरेशराव कोरडे | शासकीय तंत्रनिकेतन, | झासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
कराड पुणे 
२५ | श्रीमती धनश्री मधुकरराव शिक । शासकीय तंत्रनिकेतन, । झासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
मूर्तीजापूर नागपूर 
२६ | श्रीमती सुवर्णा विश्वास जाधव शासकीय निवासी महिला | शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
तंत्रनिकेतन, तासगांव कराड 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-४३२०/प्र.क्र.४६/२०/तांशि-७ 


२. उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेशातील खालील अधिव्याख्यात्यांच्या बदलीच्या ठिकाणात 
खालीलप्रमाणे SATA: बदल करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
अ.क्र शासकीय अधिका-याचे नाव दि.३०/०९/२०२० चा अंशत: बदलीनंतरची अभिप्राय 
शासन आदेशात पदस्थापना 
दर्शविण्यात आलेली 
संस्था 
ee २ ३ a a ५ 
अधिव्याख्याता, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
१ | श्री. निलेश सुरेश झंझाड शासकीय तंत्रनिकेतन, । शासकीय तंत्रनिकेतन, | विनंती बदली 
गोंदिया वाशिम 
अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी 
२  । श्री. नितीन खडसे शासकीय तंत्रनिकेतन, । म.रा.तं.शि.मंडळ, मुंबई | विनंती बदली 
मुंबई येथे प्रणाली विश्लेषक 
या पदावर (विद्यमान 
पदावरील वेतन 
संरक्षित करून) 

२. उपरोक्त बदल्या विनंती बदली असल्याने संबंधित अधिव्याख्यात्यांना पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व 
दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 
३. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 


१) सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 

२) बदलीबाबतचे आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित अधिव्याख्यात्यांनी सध्या कार्यरत असलेल्या संस्थेतून 
तात्काळ बदलीनंतर पदस्थापना केलेल्या संस्थेत रुजू व्हावे. तसेच संस्थाप्रमुखांनी पर्यायी अधिव्याख्याता 
हजर होण्याची वाट न पाहता बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. 

3) बदली झालेले अधिव्याख्याते त्यांच्या संबंधित संस्थेमधून कार्यमुक्त होऊन रुजु होण्यासाठी आल्यानंतर 
त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या अधिव्याख्यात्यास रुजू करुन न घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा 
काळ SOA कामन करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास संबंधित संस्थेचे प्राचार्य यांना जबाबदार 
धरण्यात येईल. 

४) बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर 
करण्यात येऊ नये. 

५) बदली झालेल्या अधिव्याख्यात्यास तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्‍तीकरित्या संबंधित 
संस्था प्रमुखांची राहील. प्राचार्य यांनी संबंधितांना कार्यमुक्त न केल्यास त्यांचेविरूध्द, संचालक, 
तंत्रशिक्षण यांनी वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी व आवऱ्यकतेनुसार प्रस्ताव शासनाच्या 
मान्यतेसाठी सादर करावा. तसेच याबाबत कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसात 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी न चुकता या विभागास सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन BCT क्रमांकः बदली-४३२०/प्र.क्र.४६/२०/तांशि-७ 


०४. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०२३१८३०४६३८०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Sudhir Jaya Shetty 


Sudhir Jaya 
Shetty en ee 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित अधिव्याख्याते, (प्राचार्य, संबंधित संस्था यांचेमार्फत ) 


Wa: 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
2) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
४) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
५) उप सचिव (तंशि) उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
६) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
७) सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती 
(तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
८) प्राचार्य, संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत), 
९) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 
९) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
१०) निवड नस्ती (तांशि-७). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


